Reg. No . NPCITY/ 236/2015- 17 


सत्यमेव जयते 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र 

प्राधिकृत प्रकाशन 


वर्ष २, अंक ३७ ] 


गुरूवार ते बुधवार , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्रपद ३१- आश्विन ६, शके १९३८ [ पृष्ठे १८ , किंमत : रुपये ११ .०० 


स्वतंत्र संकलन म्हणून फाईल करण्यासाठी प्रत्येक विभागाच्या पुरवणीला वेगळे पृष्ठ क्रमांक दिले आहेत . 


भाग एक- अ- नागपूर विभागीय पुरवणी 


( भाग चार-ब मध्ये प्रसिध्द करण्यात आलेले आहेत त्यांव्यतिरिक्त ) केवळ नागपूर विभागाशी संबंधित असलेले महाराष्ट्र जिल्हा परिषदा व 
पंचायत समित्या , ग्रामपंचायती , नगरपालिका बरो , जिल्हा नगरपालिका , प्राथमिक शिक्षण व स्थानिक निधी 

लेखापरीक्षा अधिनियम या अन्वये काढण्यात आलेले आदेश व अधिसूचना . 


भाग १- अ ( ना . वि . पु .), म . शा . रा ., अ . क्र . २१७ . 

अध्यक्ष , नगर परिषद , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७( १) अन्वये किरकोळ फेरबदल 
क्रमांक नपाआ-वियो-३२०- २०१६. 

आर्वी शहराचा विकास आराखडा , शासनाची अधिसूचना, शासन निर्णय , टिपीएस -२४०९ -२६१५- सी . आर. ३०७-०९- नवि-९, दिनांक ३१ ऑक्टोबर २०११ 
अन्वये मंजुरी प्रदान करून दिनांक १ डिसेंबर २०११ पासून लागू करण्यात आलेली आहे . 

विकास आराखड्यातील प्रस्तावित जागा ही शॉपींग सेंटरकरिता राखीव असून कृषी औद्योगिक ( Agriculture Industries ) क्षेत्रात समाविष्ट 
करण्याबाबत या कार्यालयात अर्ज प्राप्त झालेला आहे . त्यानुसार विकास योजनेमधील खालील अनुसूचीत नमूद जागा ही शॉपींग सेंटरकरिता आरक्षित 
आहे. या जागेसंबंधाने महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६५ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये किरकोळ फेरबदल करणे आवश्यक आहे . सदर 
प्रकरणी क्षेत्र फेरबदल करावयाची जागा खालीलप्रमाणे आहे . 


अनुसूची 


अ . क्र . 


शेत सर्व्हे नंबर 


फेरबदल 


( १) 


१ मौजा आर्वी येथील सर्व्हे नंबर ३१५ आराजी ० .९७ हे . आर 


उक्त जागा ही शॉपींग सेंटर क्षेत्रातुन वगळून कृषी औद्योगिक क्षेत्रात समाविष्ट करणे . 


वरीलप्रमाणे फेरबदल करणेबाबत नगर परिषद , आर्वी अंतर्गत सर्वसाधारण सभा ठराव क्रमांक ६ दिनांक २०- ६- २०१६ अन्वये ठरविले आहे. किरकोळ 
फेरबदल दर्शविणारा विकास योजना नकाशा नगर परिषदेच्या बांधकाम विभागात माहितीसाठी कार्यालयीन वेळेत खुला ठेवलेला आहे . महाराष्ट्र प्रादेशिक 
व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ ( १ ) अन्वये कोणत्याही व्यक्तीकडून वरील किरकोळ फेरबदल बाबत सूचना व हरकतीची सदरची नोटीस 
शासनाच्या राजपत्रात प्रसिद्ध झालेल्या तारखेपासून ३० दिवसाच्या आत लेखी स्वरूपात नगर परिषदेकडे मागविण्यात येत असून सूचना व आक्षेप बदल 
शासनाच्या मंजुरीसाठी सादर करण्यापूर्वी नगर परिषद , आर्वी आवश्यक विचार करेल . 


आर्वी : 
दिनांक १२ सप्टेंबर २०१६ . 


सौ . दुर्गेश म . पुरोहित , 

अध्यक्ष , 
नगर परिषद , आर्वी. 


ना .- एक - अ- १ ( १४४२). 


( १ ) 


२ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्रपद ३१- आश्विन ६ , शके १९३८ 


HTT 9- 37 (FT. fq . g.), 4 . 9 . 27., 37 . $ . 296 . 


BY PRESIDENT, MUNICIPAL COUNCIL 


Minor Modification to the Development plan under Section 37 ( 1) of the Maharashtra Regional 

and Town Planning Act , 1966 


No. MCA - V . Y . K . F . - 320 - 2016 . — 


The Development Plan of Arvi has been sanctioned by the Government of Maharashtra 
Urban Development Department vide Resolution No . TPS - 2409 - 2615 - C . R . - 307 ( B ) 09 -UD - 9 , 
Dated 21st October 2011 and it has come into force with effect from dated 1st December 
2011. 


Municipal Council, Arvi has received application from land owner for modification 
of reservation site No . II shopping center to Agriculture Industrial in Development Plan 
concern land is in site No. II shopping centre. 


Therefore , the Municipal Council, Arvi has decided to make minor modification in 
the sanction Development Plan of Arvi vide Resolution No. 6 , dated 20th June 2016 under 
Section 37 ( 1) of Maharashtra Regional and Town Planning Act , 1966 as shown in schedule 
below : 


SCHEDULE 


Sr . No. 


Survey No . 


Proposed Modification 


( 1 ) 


(2 ) 


( 3 ) 


1 Mouza Arvi, Survey No . 315 Area 0 . 97 H . A . Deleted from Shopping complex & include 

in Industrial Agriculture . 


Necessary plan showing the proposed minor modification is kept in the office of Municipal 
Council, Arvi for public inspection during the office hours . 


In pursuance of Section 37 and sub - section ( 1) of Maharashtra Regional & Town 
Planning Act, 1966 suggestions / objections from any person affected thereby with respect 
to the proposed Modification are invited within 30 days from the date of publication of this 
notice in the Government Gazette which will be considered by the Municipal Council, Arvi 
before submitting it to the Government for sanction . 


Arvi : 
Dated the 12th September 2016 . 


SAU . DURGESH M . PUROHIT , 

President , 
Municipal Council, Arvi. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्रपद ३१ - आश्विन ६ , शके १९३८ 


३ 


पुढील अधिसूचना असाधारण राजपत्र म्हणून त्यांच्यापुढे दर्शविलेल्या दिनांकांना प्रसिद्ध झालेल्या आहेत . 


२६ 


बुधवार , ऑगस्ट ३१ , २०१६ / भाद्रपद ९ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १४५ . 

सभापती , नागपूर सुधार प्रन्यास , यांजकडून 
महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार फेरबदल 


क्र . नासुप्र - ससंनर - २९८ - २०१६. 


महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे तरतुदीनुसार नागपूर शहराकरीता तयार करण्यात आलेली सुधारित विकास योजना नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस- २४९६-२६४३- सी . आर.-३०० ( ए)-९७- युडी-९, दिनांक ७-१- २००० नुसार भागशः मंजूर व क्रमांक 
टिपीएस - २४००- १६२८ - सी . आर.-२००- २०००-युडी-९ , दिनांक १० -९- २००१ नुसार अंतिमतः मंजूर करण्यात आलेली आहे . तसेच शासनाचे नगर 
विकास विभागाची अधिसूचना क्रमांक टिपीएस - २४०१-८५५ - सी . आर .- ७६- युडी-९ , दिनांक २७- २- २००२ अन्वये ७ योजनांकरिता नागपूर सुधार 
प्रन्यासला “नियोजन प्राधिकरण ” म्हणून घोषित केलेले आहे व विषयांकित जागा या सात योजनेपैकी “ ग्रीन बेल्ट कंट्रोल स्किम अंतर्गत समाविष्ट आहे . 


नागपूर शहराच्या मंजूर सुधारित विकास योजनेत महाराष्ट्र प्रादेशिक व नगर रचना अधिनियम , १९६६ चे कलम ३७ नुसार खाली नमूद 
केल्याप्रमाणे फेरबदल करण्याचे नागपूर सुधार प्रन्यासने ठरविले आहे व उक्त प्रस्तावासंदर्भात नागपूर सुधार प्रन्यासचेविश्वस्त मंडळाने ठराव क्रमांक 
२५ - ११५८ , दिनांक ३१-५- २०१६ -सीई ( प्लॅनिंग) अन्वयेफेरबदलाची कार्यवाही करण्याचा निर्णय घेतला आहे . त्यानुसार विकास योजनेत सुचविलेले 
प्रस्तावित फेरबदल खालीलप्रमाणे आहे. 


अनु . क्र . 


खसरा क्र ./ मौजा 


अंदाजे क्षेत्र 


मंजूर सुधारित विकास 
योजनेप्रमाणे उपयोग 

( ४ ) 


म . प्रा . व न . र . अधिनियम , १९६६ 
चे कलम - ३७ नुसार प्रस्तावित उपयोग 

( ५ ) 


( १) 


(२) 


हे . आर 


१ 


१७९ /१ वाठोडा 


२ ७६ 


कृषी 


निवासी 


४ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६ /भाद्रपद ३१- आश्विन ६ , शके १९३८ 


उपरोक्त प्रस्तावित फेरबदल दर्शविणारा नागपूर शहराच्या सुधारित विकास योजनेचा भाग नकाशा नागपूर सुधार प्रन्यासच्या 
सहाय्यक संचालक , नगर रचना या विभागात कामकाजाचे सर्वदिवशी कार्यालयीन वेळात जनतेच्या निरीक्षणासाठी खुला ठेवण्यात आला आहे . 
तरी नागरिकांना सूचित करण्यात येते की , ही सूचना शासनाचे शासकीय राजपत्रात प्रकाशित झाल्याचे तारखेपासून एक महिन्याचे आत 
विकास योजनेतील उपरोक्त फेरबदलाच्या संबंधात ज्या लेखी सूचना किंवा हरकती सहाय्यक संचालक , नगर रचना , नागपूर सुधार प्रन्यासकडे 
प्राप्त होतील त्यावर नागपूर सुधार प्रन्यासकडून विचार होऊन नंतर फेरबदलाचा प्रस्ताव शासनाकडे मंजुरीसाठी सादर करण्यात 
येईल . 


नागपूर : 
दिनांक २२ ऑगस्ट २०१६ . 


डॉ . दिपक म्हैसेकर , 

सभापती , 
नागपूर सुधार प्रन्यास , नागपूर . 


भाग १ - अ ( असा .) ( ना . वि . पु .) , म . शा . रा . , अ . क्र . १४६ . 


BY CHAIRMAN , NAGPUR IMPROVEMENT TRUST 


Modification U / s 37 ofMaharashtra Regional & Town Planning Act, 1966 


No. NIT - ADTP- 298- 2016. 


The Revised Development Plan of Nagpur City prepared under the provisions of Maharashtra Regional and Town Planning 
Act, 1966 have been sanctioned by Government vide Urban DevelopmentDepartmentNotification No. TPS - 2496 -2643-CR -300 (a ) 
97 -UD -9 , dated the 7th January 2000 and finally sanctioned by Government vide Notification No. TPS - 2400 - 1628 -CR - 2000 -UD - 9 , 
dated the 10th September 2001. Also Nagpur Improvement Trust has been declared as “ Planning Authority” for the seven 
Improvement Schemes being implemented by the Nagpur Improvement Trust vide Govt.Notification No. TPS - 2401 - 855 - CR -76 
UD -9 , dated 27th February 2002 . The said land falls in “ Green Belt Control Scheme" within 7 schemes mentioned 
above. 

In the said Revised Sanctioned Development Plan , the Nagpur Improvement Trust is desirous of making somemodification 
U /s - 37 of Maharashtra Regional and Town Planning Act, 1966 . Accordingly Nagpur Improvement Trust vide its Board 
Resolution No . 25 - 1158 , dated 31 -5 - 2016 -CE (Planning) has consented to make the aforesaid modification in Development Plan of 
Nagpur. The aforesaid modification proposed is as under. — 


Kh. No ./ 
Mouza 

( 2 ) 


No. 
(1 ) 


Approximate 

Area 
( 3 ) 


User as per sanctioned 

M. R. D . P. 


Proposed Change U /s 37 of 
M. R. & T . P. Act, 1966 

( 5 ) 


H. A. 


1 


179/ 1 Wathoda 


2 76 


Agriculture 


Residential 


The Part Plan ofRevised Development Plan of Nagpur showing the proposed modification is displayed in the Office of the 
Assistant Director, Town Planning, Nagpur Improvement Trust, Station Road , Sadar, Nagpur-440001 during office hours on all 
working days. The suggestions and objections ( in writing) which may be received by Assistant Director, Town Planning, 
Nagpur Improvement Trust in respect of the said modification to the Revised Development Plan within a period of one month from 
the date of publication of this notice in the Official Gazette will be considered . After hearing and final decision on objections, 
the said modification proposal will be submitted to the Government for sanction . 


Nagpur : 
Dated the 22nd August 2016 . 


Dr.DEEPAK MHAISEKAR , 

Chairman , 
Nagpur Improvement Trust, Nagpur. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्रपद ३१- आश्विन ६ , शके १९३८ 


२७ 


मंगळवार , सप्टेंबर ६, २०१६ / भाद्रपद १५ , शके १९३८ 


भाग १- अ ( असा.) ( ना . वि . पु ), म . शा . रा ., अ. क्र . १४७. 

जिल्हाधिकारी, यांजकडून 
मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ-न.प.-२०१६ -प्र.क्र . २५- का .- ०६ , दिनांक २८ जुलै, २०१६ अन्वये 
प्रदान केलेल्या अधिकारांचा वापर करून महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) च्या 
कलम १० , पोट-कलम (१) खाली भंडारा जिल्ह्याचेजिल्हाधिकारी निम्नोक्त आदेशाच्या अनुसूचित दर्शविल्याप्रमाणे साकोली नगर परिषद जितक्या 
प्रभागामध्ये विभागण्यात येईल , त्या प्रभागाची संख्या व त्याची व्याप्ती निश्चित करण्याचे आणि ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व 
मागासवर्गीयांच्या जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग आणि त्याचप्रमाणे स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्ग 
स्त्रियांसह) जागा राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग दर्शविणारा क्रमांक कार्या- १२/ अका-२/ नपाप्र/ कावि/ ७९३/२०१६, दिनांक ९ ऑगस्ट , २०१६ च्या 
पत्राच्या अनुषंगाने प्रारुप मसुदा महाराष्ट्र अधिनियम ( ४०) च्या कलम १०, पोट -कलम (१) च्या परंतुकामध्ये निश्चित केलेल्या पध्दतीप्रमाणे उक्त 
नगर परिषद क्षेत्रातील रहिवाशांच्या माहितीसाठी प्रसिध्द करण्यात आला होता . त्यास अनुसरून आलेल्या हरकतींचा सर्वंकष विचार करून 
मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी , भंडारा, उक्त अधिनियमाच्या कलम १०, पोट - कलम (१) अन्वये प्रदान केलेल्या अधिकाराचा वापर करून 
निम्नोक्त आदेश देत आहे . 


आदेश 


क्रमांक कार्या- १२- अका - २- नपाप्र- कावि- ८४४ - २०१६. 


ज्याअर्थी, महाराष्ट्र नगर परिषदा, नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ ( १९६५ चा महा. ४० वा ) च्या कलम ९, पोट - कलम ( २ ) 
अन्वये मा . प्रादेशिक संचालक , नगर परिषद प्रशासन , नागपूर विभाग, नागपूर यांनी केलेल्या क्रमांक एम . यु.एन . १९ (३)- सीआर ६( १६)- २०१६ , 
दिनांक २५ जुलै , २०१६ च्या आदेशान्वये त्यांनी साकोली नगर परिषदेच्या बाबतीत खालील दर्शविल्याप्रमाणे निवडावयाच्या सभासदांची संख्या , 
अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी राखून ठेवावयाच्या जागा व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती 
व नागरिकांच्या मागासवर्गस्त्रियांसह ) राखून ठेवावयाच्या जागा निश्चित केलेल्या आहेत . 


( १ ) निवडावयाच्या सभासदांची एकूण संख्या - 


. 


१७ 


ना .- एक - अ- २ ( १४४२). 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२ -२८ , २०१६/ भाद्रपद ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


( २ ) अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग 

यांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागांची संख्या. 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 

( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 
( ३ ) सर्वसाधारण ( अनुक्रमांक १ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक २ । 

समोरील नमूद केलेल्या जागा) 


. . 


( ४ ) स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या 

मागासवर्गाच्या स्त्रियांसाठी राखून ठेवावयाच्या जागा धरुन ) 


( ५ ) उपरोक्त क्रमांक ( ४) पैकी वरील क्रमांक २ ( अ), (ब ) आणि ( क ) येथील जागांमध्ये 

अनुसूचित जाती , अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गीय स्त्रियांसाठी राखून 
ठेवावयाच्या जागांची संख्या खालीलप्रमाणे राहील . 
( अ) अनुसूचित जाती 
( ब) अनुसूचित जमाती 


( क ) नागरिकांचा मागासवर्ग 


( ६ ) स्त्रियांसाठी सर्वसाधारण जागा म्हणून राखून ठेवावयाच्या जागांची 

संख्या ( अनुक्रमांक ४ समोरील नमूद केलेल्या जागा वजा अनुक्रमांक ५ 

समोरील नमूद केलेल्या जागा.) 
२. त्याअर्थी, आता, मा . राज्य निवडणूक आयुक्त, महाराष्ट्र यांचेकडील आदेश क्रमांक रानिआ -न.प. २०१६ -प्र.क्र . २५- का -६, दिनांक २८ जुलै , 
२०१६ व महाराष्ट्र नगर परिषदा , नगर पंचायती व औद्योगिक नगरी अधिनियम , १९६५ चे कलम १० , पोट - कलम ( १) अन्वये प्राप्त झालेल्या 
अधिकारांचा वापर करून मी , डॉ . अभिजीत चौधरी, जिल्हाधिकारी , भंडारा याद्वारे उक्त साकोली नगर परिषद क्षेत्र जितक्या प्रभागात विभागण्यात येईल 
त्या प्रभागांची संख्या व त्याची व्याप्ती या आदेशाच्या अनुसूचीमध्ये दर्शविल्याप्रमाणे निश्चित करीत असून ज्या प्रभागामध्ये अनुसूचित जाती, अनुसूचित 
जमाती व नागरिकांचा मागासवर्ग यांच्यासाठी व स्त्रियांसाठी ( अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व नागरिकांच्या मागासवर्गातील स्त्रियांसह ) जागा 
राखून ठेवण्यात येतील ते प्रभाग निर्दिष्ट करीत आहे . 


साकोली नगर परिषदेच्या क्षेत्रातील आरक्षण खालीलप्रमाणे राहील . 


अनुसूचित जाती 
प्रभाग क्रमांक व जागा 

( १ ) 


अनुसूचित जमाती 
प्रभाग क्रमांक व जागा 

__ ( २ ) 


नागरिकांच्या मागासप्रवर्गाकरिता 

प्रभाग क्रमांक व जागा 


सर्वसाधारण 
प्रभाग क्रमांक व जागा 

( ४ ) 


( ३ ) 


अ . जा . 


अ . ज . 


अ . ज . ( स्त्री ) 


नामाप्र 


नामाप्र ( स्त्री ) 


सर्वसाधारण सर्वसाधारण ( स्त्री ) 


२ अ 


अ . जा . ( स्त्री ) 

५ अ 
६ अ 


८ अ 


. . 


१ अ 


१ ब 


३ अ 
६ ब 


४ 


अ 


७ अ 


. 


6 


८ ब 


ocww 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्रपद ३१- आश्विन ६ , शके १९३८ 


अनुसूची 
साकोली नगर परिषद सार्वत्रिक निवडणूक सन २०१६-१७ 

प्रभाग निहाय लोकसंख्या, प्रभागाची व्याप्ती व आरक्षण 


प्रभागाची व्याप्ती ( उत्तर , पूर्व , दक्षिण, पश्चिम ) 
Description of Boundary ofthe Ward 

(North , East , South , West) 


प्रभाग प्रभागाचे नाव , प्रभागाची एकूण 
क्रमांक असल्यास लोकसंख्या , 
( Ward ( Name of अनु . जातीची 
No .) the Ward coheten , 
No , if any ) अनु . जमातीची 

लोकसंख्या 


आरक्षणाची स्थिती किती 
जागा कोणत्या प्रवर्गासाठी 
जसे अनु . जाती / अनु. जमाती / 
नागरिकांचा मागासवर्ग 

प्रवर्ग व स्त्रियांसाठी 
( अनु. जाती/ अनु . जमाती/ 

ना . मा .प्र. स्त्रियांसाठी धरून ) 
Reservation Category , 

S . C ., S. T., O . B. C ., 
Women in S . C ., S . T ., 
O . B . C . Category 

( ५ ) 


उत्तर . 


एकूण- ३०९४ 
अ . जा .- ४२४ 
अ . ज .- २३१ 


पटाची दान समोरील बलवंत चिमन सिंग ते गगन ट्रेडर्स ते अ - नागरिकांचा मागास प्रवर्ग 
नागझीरा रोड ओलांडून नवजीवन हायस्कूल व कॉलेजची ( महिला ). 
नवीन इमारत ते सुनिता सोनटक्के ते वासुदेव डोंगरवार ते ब - सर्वसाधारण 
जमनापूर रोड ओलांडून ते पाथरी तलाव रोड ओलांडून 
संजय बोंबार्ड ते रामचंद्र तेजराम नाकाडे यांचे नवीन घरापर्यंत . 


North . — 


In Front of Farm Shri Chiman Singh to 
Gagan Traders to cross Nagzira road to 
Navjivan High School to New building 
College to Suneeta Sontakke to Vasudeo 
Dongarwar to Jamnapur road cross 
Pathari Pond cross Sanjay Bombarde to 
Ramchandra Tejram Nakade New 
house. 
रामचंद्र तेजराम नाकाडे यांचे घरापासून खडीकरण रोड 
ओलांडून आनंदराव भंडारी ते रहांगडाले मुलांचे वसतिगृह 
ते तलावाजवळील रामदास लंजे ते एन . एच . ६ पर्यंत . 


पूर्व . 


East. — 


Ramchandra Tejram Nakade house to 
cross the WBM road to the Anandrao 
Bhandari house to Rahangdale Boys 
Hostel to near Pond Ramdas Lanje upto 
N . H. 6 . 


दक्षिण . - तलावाजवळील रामदास लंजे ते शामसुंदर राईस मिल ते 

विशाल बार ते निपाणे चौक ते स्टॉप इन ते बी . एस . एन . एल. 

ऑफिस ते कापगते पेट्रोल पंप ते उपविभागीय पोलीस 
अधिकारी कार्यालय ऑफिसपर्यंत . 


South . — Near Pond Ramdas Lanje home to 

Shamsundar Rice Mill to Vishal Bar to 
Nipane Chowk to stop in Hotel to BSNL 
Office to Kapgate Petrol Pump to Sub - di 
visional Police Officer to Office. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्रपद ३१- आश्विन ६, शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( १) 


(२) 


( ३ ) 


X 


( ५ ) 


पश्चिम . - उपविभागीय पोलीस अधिकारी कार्यालय ऑफिस ते आदर्श 

फोटो स्टुडिओ ते बलवंत चिमन सिंग यांचे घरापर्यंत . 


West _ 


Sub - divisional Dolinen 


Photo Studio to Balwant Chiman Sing 
near house. 


उत्तर . - 


एकूण-३१९६ 
अ . जा .-८५३ 
अ . ज .- १२७ 


शासकीय तंत्रनिकेतन मुलांचे वसतिगृह डांबरिंग रोड ओलांडून अ - अनुसूचित जाती 
महादेव संग्रामे ते पैका मेश्राम ते पुनिदास बागडे यांचे ब - सर्वसाधारण ( महिला ). 
घरापर्यंत नगर परिषद साकोलीची पूर्वेकडील हद्दपर्यंत . 


North . — Government Polytechnic Boys Hostel for 

cross the tar road Mahadeo Sangrame 
to Paika Meshram to Punidas Bagade 
House Beyond Sakoli Nagar Parishad to 

the East side. 
पूर्व . पुनिदास बागडे यांचे घर नगर परिषद साकोलीची पूर्व 

दिशेच्या टोकावरून तुळशिराम मुंगूलमारे ते वसंता तुमळाम 
ते विश्वनाथ इठोले ते पुष्पा भुरे ते तिमा गुरुजी ते मनोहर 
कापगतेच्या घरापासून राष्ट्रीय एन . एच . ६ ओलांडून 
जितेंद्र मेश्राम ते जुना पुलिया रोड ओलांडून जिवन कापगते 
ते नामदेव बोरकर यांचे घरापर्यंत . 


East. — 


Punidas Bagde s home town to the direc 
tion of the Council Sakoli East to 
Tulshiram Mungulmare to Vasanta 
Tumlam to Vishwanath Ithole to Pushpa 
Bhure to Tima Guruji to Manohar 
Kapgate house N . H . 6 to the cross 
Jitendra Meshram to road bridge cross 
to Jivan Kapagate to Namdev Borkar 


house . 


दक्षिण .-- नामदेव बोरकर ते रोहिदास मंदिर ते सुधाकर टेंभुर्णे ते 

आसाराम बोरकर ते जिवन तंटू तरजुले ते देवाजी बोरकर 
( हनुमान मंदिर ) ते भगवान इलमकार यांचे घरापर्यंत . 


South . — Namdeo Borkar to Rohidas Temple to 

Sudhakar Tembhurne to Asaram Borkar 
to Jiwan Tantu Tarjule to Dewaji Borkar 
(Hanuman Temple ) to Bhagwan Ilamkar 
near house. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/ भाद्रपद ३१- आश्विन ६ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


(१) 


( २) 


(३) । 


( ५ ) 


पश्चिम . - नॅशनल हायवेला लागून मोटर रिवायडिंग ( दुकान) ते 

धनराज मेश्राम (तलावाजवळ ) ते वामन झोडे ते नाकाडे 
पोलीस यांचे मुलीच्या घरापासून शासकीय तंत्रनिकेतन 

मुलांचे वसतिगृहापर्यंत . 
West. - Near N. H. 6 Motor Rewinding (Shop ) to 

Dhanraj Meshram (beyond Pond ) to 
Waman Zode to Nakade Police daughters 
house to Government Polytechnic Boys 
Hostel . 


एकूण- ४५०७ 


उत्तर . 


अ . जा .- ५२५ 


हायवे लगत जवंजाळ ( हार्डवेअर ) ते नारनवरे ते कलस अ - ना . मा . प्र . 
रेस्टारेंट ते गहाणेची चाळ ते जगन टेंभुर्णे ते बडोले 

___ ब - सर्वसाधारण ( महिला ) . 
फॉरेस्टर ते प्रमिला धनीराम पोगळे ते शकुंतला परसराम 
रुखमोडेच्या घरापर्यंत . 

क - सर्वसाधारण ( महिला) . 


अ . ज .- १२४ 


North . — 


पूर्व. 


Beyond N . H . 6 Jawanjal Hardware to 
Narnawar to Kalas Restaurant to Gahane 
Tenament to Badole Forester to Pramila 
Dhaniram Pogade to Shakuntala 
Parasram Rukhmode house . 
शकुंतला परसराम रुखमोडे ते उमरी रोड लगत सार्वजनिक 
शौचालय ते आनंदराव शिवा बोरकर ते नेवाराम धोंडू 
कापगते ते मार्तंड कापगतेचे घरापर्यंत . 
Shakuntala Parasram Rukhmode to 
Umari road Public Toilet to Anandrao 
Shiwa Borkar to Newaram Dhondu 
Kapgate to Martand Kapgate house . 
मार्तंड कापगते ते गोविंद गणपती कापगते ते आनंदराव 
शिवा बोरकर ते सरळ कच्च्या रस्त्यानी ( नवतलाव ) प्रभु 
मुंगूलमारे ते मार्तंड कापगते ते श्रावण बोरकर यांचे घरापर्यंत . 


East. — 


दक्षिण . 


South . — Martand Kapgate to Govind Ganpati 

Kapgate to Anandrao Shiva Borkar to 
WBM straight road (Navtalav ) Prabhu 
Mungulmare to Martand Kapgate to 

Shrawan Borkar house . 
पश्चिम . - श्रावण बोरकर ते डॉ . भास्कर कापगते ते सिमेंट रस्ता ते 

रंजीत पटले ( सुनील फुडे गल्ली) ते नरेश देशमुख ते 
हनुमान मंदीर हायवे जवळ ते डॉ . लांजे दवाखाना ते 

जवंजाळ हार्डवेअर ( दुकान ) पर्यंत . 
West. — Shrawan Borkar to Dr. Bhashkar 

Kapgate to Cement road , Ranjit Patle 
(Sunil Funde Way to Naresh 
Deshmukh to Hanuman Mandir Temple 
near Highway to Dr. Lanje Dawakhana 
to Jawanjal Hardware (Shop ) . 


ना .-एक - अ- ३ ( १४४२ ). 


१० महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२ -२८, २०१६ / भाद्रपद ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( १ ) 


( २) 


(३ ) 


( ४ ) 


एकूण- २९६५ , 
अ . जा .- ९०४ , 
अ . ज .- १३१. 


उत्तर . शेतकरी कार्यालय ( युनियन कार्यालय ) ते भारतीय स्टेट अ- अनुसूचित जाती. 

बँक ते केशवराव नशिने ते धर्मा राऊत ते फॉरेस्ट ऑफिस ब - सर्वसाधारण ( महिला ). 
ते भागडकर किराणा दुकान ते बस स्थानक ते ढोमणे 
ज्वेलर्स ते सोडेजा (मित्र क्लॉथ स्टोअर्स ) ते प्रगती कॉलनी 

चौक शिव मंदिर पर्यंत . 
North . — Agriculture Office (the Office of the 

Union ) To State Bank of India to 
Keshavrao Nashine To Dharma Raut to 
Forest Office To Bhagadkar Kirana Shop 
to Bus Stand to Dhomane Jwelers to 
Sodeja (Mitra Cloths Shop ) to Pragati 

Colony Square To Shiv Temple. 
पूर्व. प्रगती कॉलनी चौक, शिव मंदिर ते हनुमान मंदिर रोड ते 

डॉ . भाष्कर गायधने दवाखाना रोड ते वॉटर फिल्टर प्लांट 

( एम . जी . पी .) पर्यंत . 
East. — Pragati Colony Square to Shiv Temple 

to Hanuman Temple Road to Dr. 
Bhaskar Gaidhane Hospital Road to Wa 

ter Filter Plant (M . G . P .) 
दक्षिण . - वॉटर फिल्टर प्लांट ( एम . जी . पी .) ते एम . बी . पटेल 

कॉलेज ते प्राथमिक आरोग्य केंद्र क्र .- १ ते गट साधन केंद्र 
( पं . स . ) ते दयाबाई ढवळे ते सैय्यद अली ते हरीभाऊ 
नेवारे ते रोड क्रॉस विठ्ठल वलथरे ते पुंडलीक माकोडे ते 

ताराचंद खोब्रागडे ते भोजराम निंबेकर यांचे घरापर्यंत . 
South Water Filter Plant (M . G . P .) to M . B . Patel 

College to Primary Health Center No. - 1 
to the Center of the device group (P . S .) 
to Dayabai Dhawle to Sayyad Ali to 
Haribhau Neware to Road cross Vitthal 
Walthare to Pundlik Makode to 
Tarachand Khobragade to Bhojram 

Nimbekar s house. 
पश्चिम . - भोजराम निंबेकर ते सलामेचे घर ते दायाराम भुरे ते सत्यकला 

कोटांगले ते बावनकुळे ( इंडेन गॅस ) ते केशव कापगते ते 
कनक पराते ( सुपर गेस्ट हाऊस) ते शेतकरी कार्यालय 

( युनियन कार्यालय) पर्यंत . 
West. Bhojram Nimbekar to Salame house to 

Dayaram Bhure to Satykala Kotangale 
to Bawankule (Indane Gas) to Keshao 
Kapgate to Kanak Parate (Super Guest 
House ) to Agriculture Office ( the office 

of the Union ). 
उत्तर . तहसील निवडणूक कार्यालय ते सुंदरलाल थानथराटे ते अ- अनुसूचित जाती (महिला ). 

अभय पालांदूरकर ते सतीश हार्डवेअर ( दुकान ) ते गडकुंभली ब- सर्वसाधारण . 
रोड चौक ( एन . एच .- ६ ) ते गडकुंभली रोड ते भारती 
रंगारी ते प्रकाश रंगारी ते मुजबिन शेख ते रेखा रामटेके 
ते केशव राऊत ते अश्विनी टेंभूरकर यांचे घरापर्यंत . 


एकूण- २६७० , 
अ . जा .- ७४३ , 
अ . ज .- १२४ . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६ / भाद्रपद ३१ - आश्विन ६ , शके १९३८ ११ 


( १) 


(२) 


(३) 


अनुसूची - चालू 

( ४ ) 


North . — 


Tahsil Election Office to Sundarlal 
Thantharte to Abhay Palandurkar to 
Satish Hardware (Shop ) to Gadkumbhali 
road to Bharti Rangari to Prakash 
Rangari to Mujbbin Sheikh to Rekha 
Ramteke to Keshao Raut to Ashvini 
Tembhurkar house. 
अश्विनी टेंभुरकर ते मोहन वलथरे ते गणपत मेश्राम ते 
शालिकराम रामटेके ते धर्मराज मेश्राम ते अरविंद राऊत 
ते काशीनाथ सांगोडे ते हरिदास साखरे ते डांबरिंग रोड 
क्रॉस अभिषेक खंडारे ते रामकृष्ण गराडे ते दादुजी गायकवाड 
ते नाजुक लांजेवार ते दयाराम आगासे ते भरत येवले ते 
मानव मंदिर ( गडकुंभली रोड पर्यंत ) . 


पूर्व . 


East. 


Ashivini Tembhurkar to Mohan 
Walthare to Ganpat Meshram to 
Shalikram Ramteke to Dhanraj 
Meshram to Arvind Raut to Kashinath 
Sangode to Haridas Sakhare to Tar road 
cross Abhishek Khandare to 
Ramkrushna Garade to Daduji Gaikwad 
to Najuk Lanjewar to Dayaram Agase 
to Bharat Yewale to Manav temple 
(Gadkumbhali Road ). 


दक्षिण . - मानव मंदिर ( गडकुंभली रोड ) ते मनोहर रंगारी ते सलीम 

पठाण ते तलावाची पाळ हेमलता जुनघरे ते सकुंतलाबाई 
भोंगाने ते लिलावती लांजेवार ते प्रभाकर डूंबरे यांचे घरापर्यंत . 


South . — Manav temple (Gadkumbhali Road ) to 

Manohar Rangari to Salim Pathan to 
keep the pond , Hemlata Junghare to 
Sakuntalabai Bhongane to Lilavati 
Lanjewar to Prabhakar Dumbhare 
house . 


पश्चिम . - प्रभाकर डुंबरे ते वनिता डुंबरे ते लक्ष्मण देशमुख ते शरद 

गुप्ता ( मेडिकल) ते हेमराजसिंग भारद्वाज ते तहसील 
निवडणूक कार्यालय पर्यंत . 


West. 


Prabhakar Dumbhare to Vanita 
Dumbhare to Laxman Deshmukh to 
Sharad Gupta (Medical) to Hemrajsingh 
Bharadwaj to Election to Tahsil Office . 


१२ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्रपद ३१- आश्विन ६ , शके १९३८ 


(१) 


(२) 


अनुसूची - चालू 

( ४ ) 


( ५ ) 


(३) . 
एकूण- २९०४ , 
अ . जा .- ९३६ , 
अ . ज .- २८६ . 


उत्तर . 


गौतम चांदेवार ते उमरे गोडाऊन ते मुरलीधर मेश्राम ते अ - अनुसूचित जाती ( महिला ). 
लहु इलमकार ते मनोज कटकवार यांचे घरापर्यंत . ब - ना . मा . प्र . 


North . - Gautam Chandewar to Umare Godown 

to Murlidhar Meshram to Lahu llamkar 

to Manoj Katakwar house. 
पूर्व . मनोज कटकवार ते शालिकराम शेळमते ते बाबा फरिद 

दरबार ते संजय गिरी ते जुनी दुकान चाळ ( लहरी बाबा 
मठ ) चे एन . एच .- ६ पर्यंत . 


East. — 


दक्षिण 


Manoj Katakwar to Shalikram 
Shelmate to Baba Farid Darbar to Sanjay 
Giri to old shop tenament (Lahari Baba 
Math ) to N . H . -6 . 
( लहरी बाबा मठ ) ते एन . एच .- ६ ते एल . आय . सी . 
बिल्डिंग ते पारबता वरकडे ते गणेश ट्रेडर्स ते मुलचंद 
सिंगोर ते पोलिस स्टेशन ते उपजिल्हा रूग्णालय ते 
पशुवैद्यकीय दवाखाना ते पटेल टाईल्स वर्कशॉप ते श्रीराम 
सहकारी भात गिरणी पर्यंत . 


South. 


(Lahari Baba Math ) to N . H .-6 to L . I. C . 
Building to Parbata Warkhede to 
Ganesh Traders to Mulchand Singore to 
Police Station to Sub - District Hospital to 
Animal Medical Clinic to Patel Tiles 
Work Shop to Shriram Rice Mill. 
श्रीराम सहकारी भात गिरणी ते अशोक बोरकर ते संजीव 
मोहळ ते अमर सेलोकर ते ऋषी लांजेवार ते जनाबाई 
इंदूरकर ते शंकर निंबेकर ते शंकर टिचकुले ते गौतम 
चांदेवार पर्यंत . 


पश्चिम. 


West. — 


Shriram Rice Mill to Ashok Borkar to 
Sanjiv Mohal to Amar Selokar to Rushi 
Lanjewar to Janabai Indurkar to 
Shankar Nimbekar to Shankar 
Tichkule to Gautam Chandewar 


Nar . 


एकूण-२६८१ , उत्तर . 
अ . जा .- ५२१ , 
अ . ज .- १२६. 


ऊस कारखाना कार्यालय ते गुलाब कापगते ते रंजना अ - ना . मा . प्र . ( महिला ). 
भाऊराव शेंडे ते मोतीराम गडेकर ( लाखांदूर रोड चौक ते ब- सर्वसाधारण . 
दिवाणी न्यायालय ते अशोक गुप्ता ते उमरे कृषि केंद्र 
पर्यंत . 


North . — 


Sugar Factory Office to Gulab Kapgate 
to Ranjana Bhaurao Shende to Motiram 
Gadekar (Lakhandur Road Chowk ) to 
Civil Court to Ashok Gupta to Umare 
Krushi Kendra . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक- अ नागपूर विभागीय पुरवणी, सप्टेंबर २२ -२८ , २०१६/भाद्रपद ३१- आश्विन ६ , शके १९३८ १३ 


( १) 


(२) 


( ३) 


पूर्व. 


East. 


अनुसूची - चालू 

( ४ ) 
उमरे कृषि केंद्र ते रेखा चेडगे ते जि . प . प्राथमिक शाळा 
डांबरिंग रोड क्रॉस चिमन डुंबरे ते अभिमन देशमुख ते 
बालसुंदरम मुदलियार ( तलाव पार वरील हातपंप) ते 
सुदेश कुमार वासनिक ते शामराव भालेकर ते बळीराम 
हुमणे ते दुर्योधन बोरकर यांचे घरापर्यंत . 
Umre Krishi Kendra to Rekha Chedge 
to Z . P . Primary School Tar road across 
Chiman Dumbhare to Abhiman 
Deshmukh to Balsundaram Mudliyar 
(Hand pump near by pond ) to Sudesh 
Kumar Wasnik to Shamrao Bhalekar to 
Baliram Humane to Duryodhan Borkar 
house . 
दुर्योधन बोरकर ते डांबरिंग रोड क्रॉस संतोषी माता मंदिर 
ते जयराम गोबाडे ते अर्जुन मडावी ते वसंता क्षीरसागर ते 
रामकृष्ण कापगते ते लाखांदूर रोड डांबरिंग रोड क्रॉस 
उमरावसींग वरखडे ते गंगाराम लांजेवार ते रामदास लांजेवार 
भिमराव गहाणे ते माकोडे पेट्रोल पंप ते वृक्ष लागवड 
कार्यालय साकोली शहराची पश्चिम सीमेपर्यंत . 


South . — Duryodhan Borkar house to Dambaring 

Road Across Santoshi Mata Temple to 
Jayram Gobade to Arjun Madavi to 
Vasanta Kshirsagar to Ramkrushna 
Kapgate to Lakhandur Road , Tar Road 
Across Umraosingh Warkhade to 
Gangaram Lanjewar to Ramdas 
Lanjewar to Bhimrao Gahane to Makode 
Petrol Pump to Tree Planting Office to 

the western border of the city Sakoli. 
पश्चिम . - साकोली शहराची पश्चिम सीमेपासून यशवंत पुस्तोडे यांचे 

शेत ते ऊस कारखाना कार्यालय पर्यंत . 


West. - 


उत्तर . 


एकूण- २८७३ , 
अ . जा .- ७३२ , 
अ . ज .- २२३. 


Western border of the city Sakoli to 
Yashwant Pustode of sugarcane farm to 
the Sugar Factory Office . 
सोमा दामा परसगडे ते सुभाष कापगते ते जगदीश सुर्यवंशी अ - अनुसूचित जमाती 
ते महादेव गहाणे ते हनुमान मंदिर ते तळ्याच्या पाळीने ( सर्वसाधारण ). 
बंगलोर डी . जे . लॉन ते तहसील कार्यालयाची नवीन ब- ना . मा . प्र. ( महिला ) 
प्रशासकीय इमारत ते डांबरिंग रोड क्रॉस ते दामा साखरे 
यांची शेती ते लखपती वलथरे ते भेंडारकर ते किशोर 
डोये ते डांबरिंग रोड क्रॉस ते उर्मिला हटवार ते कचरु 
रणदिवे ते भीमराव नंदागवळी ते देवीदास लोणारे ते अंबरदास 
गजभीये ते शामराव कळपते ते दिपक रामदास नैताम ते 
सुशील ठेंगडी ते सुलोचना टेंभुरकर ते इंदिरा बडोलेपर्यंत . 


ना .-एक - अ- ४ ( १४४२ ). 


१४ महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक -अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२ -२८, २०१६ / भाद्रपद ३१ - आश्विन ६, शके १९३८ 


( १) 


(२) 


( ३) 


अनुसूची - चालू 

( ४ ) 


North . — Soma Dama Parasgade to Subhash 

Kapgate to Jagdish Suryawanshi to 
Mahadeo Gahane to Hanuman Temple 
to keep the pond Banglore D . J. Lown to 
Tahsil Office to the New Administrative 
Building to Tar Road Cross to Dama 
Sakhare Farming to Lakhpati Walthare 
to Bhendarkar to Kishore Doye to Tar 
Road Cross to Urmila Hatwar to Kacharu 
Randive to Bhimrao Nandagawali to 
Devidas Lonare to Ambadas Gajbhiye to 
Shamrao Kalpate to Deepak Ramdas 
Naitam to Sushil Thengadi to Sulochana 

Tembhurkar to Indira Badole . 
पूर्व. इंदिरा बडोले ते अशोक कोटांगले ते दिनदयाल वरखडे ते 

अंताराम लामकाने ते लोकचंद भावे ते काशीनाथ फुडे ते 
तुली रिसॉर्ट ते साकोली शहराची दक्षिण दिशेकडील हद्दीपर्यंत . 


East . Indira Badole to Ashok Kotangale to 

Dindayal Warkhade to Antaram 
Lamkane to Lokchand Bhave to 
Kashinath Funde to Tuli Resort to Sakoli 

city from south side . 
दक्षिण . - साकोली शहराची दक्षिण दिशेकडील हद्द ते डॉ . हेमकृष्ण 

कापगते यांचे शेत पंजाबराव कृषि विद्यापीठ पर्यंत . 


South . — 


पश्चिम . 


Sakoli City from South side to 
Dr. Hemkrushna Kapgate Farming to 
Punjabrao Agricultural University . 
पंजाबराव कृषि विद्यापीठ ते डॉ . हेमकृष्ण कापगते यांचे 
घर ते रमेश लांजेवार ते ज्ञानेश्वर लांजेवार ते दुर्योधन 
लांजेवार ते मधुकर लांजेवार ते हुपराम कापगते ते सोमा 
दामा यांचे घरापर्यंत . 


West. - 


Punjabrao Agricultural University to 
Dr. Hemkrushna Kapgates house to 
Ramesh Lanjewar to Dnyaneshwar 
Lanjewar to Duryodhan Lanjewar to 
Madhukar Lanjewar to Hupram Kapgate 
to Soma Dama house . 


भंडारा : 
दिनांक ३ सप्टेंबर , २०१६ 


डॉ . अभिजीत चौधरी , 
जिल्हाधिकारी , 

भंडारा. 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्रपद ३१- आश्विन-६ , शके १९३८ 


१५ 


२८ 


बुधवार , सप्टेंबर ७, २०१६ / भाद्रपद १६ , शके १९३८ 


भाग १ - अ ( असा .), ( ना . वि . पु.), म . शा . रा ., अ . क्र . १४८ . 

आयुक्त , महानगरपालिका , यांजकडून 

प्रारुप मसुदा 
क्रमांक ४८८ -फेरीवाला धोरण- २०१६. 

मा . सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या नागरी भागातील फेरीवाल्यांच्या संदर्भात राष्ट्रीय फेरीवाला धोरण लागू करण्याच्या दृष्टीने 
महाराष्ट्र शासन , नगर विकास विभाग, शासन निर्णय क्र . राफेधो- २०१३ - प्र. क्र .- ३९ - नवि . ३४ , दिनांक २१ ऑक्टोबर २०१३ अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या 
अधिकारांचा आणि याबाबतीत त्यास समर्थन करणा- या इतर सर्व अधिकारांचा वापर करून नागपूर महानगरपालिका क्षेत्राकरीता गठीत शहर फेरीवाला 
समितीने दिनांक २९ ऑगस्ट २०१६ रोजीच्या बैठकीत नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील अनुसूचीत दर्शविलेल्या पुढील ठिकाणांना श्रेणी निहाय फेरीवाला 
क्षेत्र व ना -फेरीवाला क्षेत्र घोषित केलेले आहे . सदरहु ठिकाणांना फेरीवाला क्षेत्र , ना -फेरीवाला क्षेत्र घोषित केल्यामुळे बाधा पोहोचण्याची शक्यता 
असणा- या सर्व व्यक्तींच्या माहितीसाठी याद्वारे प्रसिद्ध करण्यात येत आहे आणि अशी नोटीस देण्यात येत आहे की , दिनांक २० सप्टेंबर २०१६ रोजी किंवा 
त्यानंतर उक्त मसुदा नागपूर शहर फेरीवाला समिती विचारात घेईल . 

( २) उक्त मसुदा वरील कालावधी समाप्तीच्या पूर्वी उपायुक्त ( ii ), नागपूर महानगरपालिका, प्रशासकीय इमारत , सिव्हील लाईन्स , नागपूर यांचेकडे 
प्राप्त होणा- या कोणत्याही हरकती व सुचनांवर नागपूर शहर फेरीवाला समितीकडून विचार करण्यात येईल . 


अनुसूची 
खालील ठिकाणांना नागपूर महानगरपालिका क्षेत्रातील फेरीवाला क्षेत्र , ना -फेरीवाला क्षेत्र असे म्हणावे . 


स्थळाचे/ रस्त्याचे नाव 


क्षेत्रफळ 


फेरीवाला क्षेत्र 

घोषित 
करणेबाबत 
श्रेणी बाबत 

अभिमत 
( अ , ब, क , ड , 
ई श्रेणी ) 


श्रेणी निहाय मंजूर शहर 
फेरीवाला क्षेत्र विकास 
घोषित केल्यास , आराखड्यानुसार 
वाहनतळाकरीता Zoning 
व्यवस्था ( Residential, Com 

mercial, semi 
commercial & 
Reserved for 
other user) 


(१) 


(२ ) 


( ३ ) 


( ४) 


लांबी 


रूंदी 


क्षेत्रफळ 


१ 
२ 


मेट्रो ट्रेन 
नेताजी मार्केट, बर्डी 


२६.५० मी . 


२० .१० मी . 


५३२ .६५ चौ . मी . 


“ के 


वाणिज्यीक 


५० % क्षेत्र 
फेरीवाला, ५० % 
वाहनतळाकरिता . 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्रपद ३१- आश्विन -६ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) 
रूंदी क्षेत्रफळ 
८ . ०० मी . ४६४ चौ . मी . 


लांबी 
५८ .०० मी . 


रस्ता 


बर्डी टेम्पल बाजार ( अपना 
भंडारच्या मागे ) 


७५ % क्षेत्र 
फेरीवाला , २५ % 
वाहनतळाकरिता . 
ना -फेरीवाला क्षेत्र 


रस्ता 


४ 
५ 


बुटी दवाखाना , बर्डी 
कॉटन मार्केट 


५८. ०० मी . ९. ७५ मी . ५६५.५० चौ . मी . 
१७०. ०० मी . २४.०० मी . ४०८० चौ . मी . 


“ ई” 
“क 


रस्ता 


५० % क्षेत्र 
फेरीवाला, ५० % 
वाहनतळाकरिता . 
ना -फेरीवाला क्षेत्र 


व्यवसायाकरिता जागा उपलब्ध नाही 


रस्ता 


कडबी बाजार चुंगी नाका 
मारवाडी गल्ली 
महात्मा फुले भवन , कल्पना वाईन 
शॉपच्या मागे 


३० .०० मी . 


३०. ०० मी . 


९०० चौ . मी . 


" अ 


१०० % फेरीवाला 


वाणिज्यीक 


क्षेत्र 


१८०. ०० मी . १५. ०० मी . 


२७०० चौ . मी . 


रस्ता 


यशवंत स्टेडीयम , भगवती मंदिर 
समोर 


फेरीवाल्याकरिता. 
५० % क्षेत्र 
फेरीवाला, ५० % 
वाहनतळाकरिता . 
१०० % फेरीवाला 


९ 


पटवर्धन ग्राऊंड, यशवंत स्टेडीयम ४७.०० मी . 


१२.०० मी . ५६४ चौ . मी . 


मैदान 


क्षेत्र 


१० 


मेडीकल कॉलेज गेट समोर 


८०४ .०० चौ . मी . 


" अ " 


सेमी पब्लिक 


अर्ध 
गोलाकार 


अर्ध 
गोलाकार 


फेरीवाल्याकरिता . 
१०० % फेरीवाला 
क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरिता . 
१०० % फेरीवाला 


११ 


शुक्रवारी रामकुलर चौक ,सिंगाडा 
मार्केट 


७८ . ०० मी . 


१४ . ०० मी . 


१०९२.०० चौ . मी . 


“ अ ” 


रहीवासी 


क्षेत्र 


फेरीवाल्याकरिता. 
ना -फेरीवाला क्षेत्र 


१२ 


व्यवसायाकरिता जागा उपलब्ध नाही 


वाणिज्यीक 


राजविलास टॉकिज समोर जुने 
पुस्तक बाजार 
पाचपावली उडाणपुल खाली 


१३ 


१८० .०० मी . 


५. ५ मी . 


९९० . ०० चौ . मी . 


" क 


५० % क्षेत्र 
फेरीवाला , ५० % 
वाहनतळाकरिता . 


पुला खालील 
जागा 


१४ 


४५. ०० मी . 


कमाल टॉकिज समोर शनिवार 
बाजार 


४०. ०० मी . 


१८००.०० चौ .मी . 


" अं 


१०० % फेरीवाला वाणिज्यीक 


क्षेत्र 


फेरीवाल्याकरिता . 
ना -फेरीवाला क्षेत्र 


१५ 


व्यवसायाकरिता जागा उपलब्ध नाही 


रस्ता 


चंभारनाला ते टेका नाका 
रजा मज्जीद पर्यंत 
गड्डीगोदाम गोल बाजार 
मंगळवारी बाजाराच्या बाजुला 
खाली जागेवर 


मेट्रो रेल्वे करीता प्रस्तावित 


२६३. ०० मी . 


२.५ मी . 


६५४ चौ . मी . 


रस्ता 


१८ 


१६५ .०० मी . ३ .०० मी . 


४९५ .०० चौ . मी . 


खामला डि . पी . प्लॅन नुसार 
रेल्वे लाईन 


रस्ता 


५० % क्षेत्र 
फेरीवाला , ५० % 
वाहनतळाकरीता . 
५० % क्षेत्र 
फेरीवाला , ५० % 
वाहनतळाकरीता. 
१०० % फेरीवाला 
क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरीता . 


१८ - अ 


३५. ०० मी . 


३२ .०० मी . 


११२० .०० चौ. मी . 


वाणिज्यीक 


खामला डि . पी . प्लॅन नुसार 
रेल्वे लाईन 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२-२८ , २०१६/ भाद्रपद ३१- आश्विन-६ , शके १९३८ 


10 


अनुसूची - चालू 
( ३ ) 
रूंदी क्षेत्रफळ 
११ .५० मी . ४६५. ७५ चौ . मी . 


लांबी 
४०. ५० मी . 


१९ 


त्रिमुर्ती नगर मटन मार्केट 


__ “ अ 


२० 


६०.०० मी . 


४.५ मी . 


२७० चौ. मी . 


___ “ क ” 


रविनगर चौक नाला जवळ 
( दंदे हॉस्पिटल समोर ) 


२१ 


१०० .०० मी . ३००० मी . 


३०००० चौ. मी . 


गिट्टीखदान म . न . पा . 
शाळेसमोर 


२२ 


१५० .०० मी . 


२० .०० मी . 


३००० चौ. मी . 


" ब " 


जरीपटका व नारी एन . आय. टी . 
जागेवर 


१०० % फेरीवाला पार्किंग 
क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरिता . 
५० % क्षेत्र 

रस्ता 
फेरीवाला, ५० % 
वाहनतळाकरिता . 
१०० % फेरीवाला मैदान 

क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरिता . 
७५ % फेरीवाला रहिवासी 

क्षेत्र , २५ % 
वाहनतळाकरिता . 
७५ % फेरीवाला 
क्षेत्र, २५ % 
वाहनतळाकरिता. 
१०० % फेरीवाला स्मशानघाट 

क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरिता . 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , रस्ता 
५० % वाहनतळा 
करिता . 


७४.०० मी . 


२. ५ मी . 


१८५ चौ . मी . 


रस्ता 


जरीपटका पोलीस स्टेशन रोड 
नारा घाट समोर 


८५.०० मी . 


३० .०० मी . 


२५५० चौ. मी . 


वैशाली नगर घाटच्या बाजुला 
धोबी घाट 


२५ 


३०० . ०० चौ .मी . 


इतवारी नंगापुतळा, पोलीस क्वॉर्टर १०० . ०० मी . ३.०० मी . 
पी . डब्ल्यू . डी . 


२६ 


जुना पुस्तक बाजार, बर्डी 


४८ . ७ मी . 


१७. ५० मी . 


८५२. २५ चौ. मी . 


" क " 


५० % क्षेत्र फेरीवाला , पब्लीक / सेमी 
५० % वाहनतळा- पब्लीक 
करिता . 


२७ 


११५.५ मी . 


१६. ५ मी . 


१९०५ चौ .मी . 


मॉरीस कॉलेज हॉस्टेल जवळ 
जुनी सडक 


२८ 


हनुमान नगर 


८१. ०० मी . 


२७. ०० मी . 


२१८७.०० चौ . मी . 


“ क 


हनुमान नगर विमा दवाखान्याजवळ 
रघुजी नगर 


२९ 


मीनीमाता नगर म . न . पा . मैदान 


५८ . ०० मी . 


१०. ५ मी . 


६०९ . ०० चौ. मी . 


" अ " 


५० % क्षेत्र पब्लीक/ सेमी 
फेरीवाला, ५० % पब्लीक 
वाहनतळाकरिता . 
५० % क्षेत्र 

वाणिज्यीक 
फेरीवाला, ५० % 
वाहनतळाकरिता . 
१०० % फेरीवाला प्राथमीक शाळा 

क्षेत्र 
फेरीवाल्याकरिता . 
ना -फेरीवाला क्षेत्र - - 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , पुला खालील 
५० % वाहनतळा 
करीता . 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , रस्ता 
५० % वाहनतळा- रस्ता 
करीता . 


३० 


कळमना बाजार समोरील जागा 
दही बाजार उडाण पूल खाली 


व्यवसायाकरीता जागा उपलब्ध नाही 
५० . ०० मी . १० .०० मी . ५००.०० चौ. मी . 


३१ 


“क 


जागा 


३२ 


“ क 


११६. ०० मी . २. १० मी . 
११६ .०० मी . २. १० मी . 


२९०. ०० चौ. मी . 
२९०. ०० चौ . मी . 


झांसी रानी चौक मातृसेवा संघ 
समोर / 
फुटपाथ वर २ फुट जागेवर 
हॉकर्स द्यावेत 
प्रजापती चौक 


३४ 


९७.०० मी . 


२९. ०० मी . 


२८१३. ०० चौ . मी . 


“ब ” 


७५ % क्षेत्र फेरीवाला , खेळाचे मैदान 
२५ % वाहनतळा 
करीता . 


३५ 


कच्छीविसा गार्डनचेबाहेर 


१०० .०० मी . ३.०० मी . 


३००.०० चौ . मी . 


“ अ ” 


१०० % फेरीवाला क्षेत्र रस्ता 
फेरीवाल्याकरीता. 


ना -एक- अ- ५-( १४४२). 


१८ 


महाराष्ट्र शासन राजपत्र भाग एक - अ नागपूर विभागीय पुरवणी , सप्टेंबर २२- २८ , २०१६/भाद्रपद ३१- आश्विन- ६ , शके १९३८ 


अनुसूची - चालू 


( ३ ) 


लांबी 


रूंदी 


क्षेत्रफळ 


३६ 


वेअर हाऊस वर्धमान नगर 


९४. ०० मी . 


३ . ०० मी . 


२८२.०० चौ . मी . 


३७ 


लकडगंज बगीच्या बाहेर 


१८ .०० मी . 


४.०० मी . 


७२.०० चौ . मी . 


१०० % फेरीवाला क्षेत्र रस्ता 
फेरीवाल्याकरीता . 
१०० % फेरीवाला क्षेत्र रस्ता 
फेरीवाल्याकरीता. 
७५ % फेरीवाला क्षेत्र , रस्ता 
२५ % वाहनतळा 
करीता . 


३८ 


होलसेल मार्केट तिननल चौक 


११०. ०० मी . 


३.०० मी . 


३३० .०० चौ . मी . 


३९ 
४० 


महल, बुधवार बाजार 
अशोका कुल्फी, बडकस चौक । 


व्यवसायाकरीता जागा उपलब्ध नाही 
३९ .०० मी . १२. ०० मी . ४६८ . ०० चौ . मी . 


४१ 


सिताबर्डी मेन रोड 


३४० .०० मी . 


२. ५ मी . 


८५० .०० चौ . मी . 


१८०.०० मी . २.४ मी . 


४३२.०० चौ. मी . 


“ब ” । 


महाराज बाग चौक व 
पंजाबराव कृषी विद्यापीठ 


ना -फेरीवाला क्षेत्र 
१०० % फेरीवाला क्षेत्र वाणिज्यीक 
फेरीवाल्याकरीता . 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , रस्ता 
५० % वाहनतळा 
करीता . 
७५ % फेरीवाला क्षेत्र , रस्ता 
२५ % वाहनतळा 
करीता . 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , रस्ता 
५० % वाहनतळा 
करीता . 
५० % क्षेत्र फेरीवाला , रस्ता 
५० % वाहनतळा 
करीता . 
७५ % फेरीवाला क्षेत्र , रहीवासी 
२५ % वाहनतळाकरीता. 


५०३ .०० मी . २.५ मी . 


१२५७.५ चौ . मी . 


सक्करदरा कमला नेहरू , 
बुधवार बाजार 


४४ 


एस . टी . स्टॅण्ड 


२०१.०० मी . २. ५ मी . 


५०५. ०० चौ . मी . 


४५ 


बकरा मंडी मोमीनपुरा 


३२ .०० मी . 


२७.०० मी . 


८६४. ०० चौ . मी . 


४६ 


मुस्लीम लायब्ररी 


२९.०० मी . 


२७.०० मी . 


५४३.०० चौ . मी . 


“ब ” 


७५ % फेरीवाला क्षेत्र , रहीवासी 
२५ % वाहनतळा 
करीता . 
१०० % फेरीवाला क्षेत्र पब्लीक / सेमी 
फेरीवाल्याकरीता . पब्लीक 


४७ चिल्ड्रन पार्क - पार्किंग 


४२ . ०० मी . 


९ . १ मी . 


३८२ . २ चौ . मी . 


४८ 


राम नगर चौक 


४० . ०० मी . 


२.५ मी . 


१०० . ०० चौ . मी . 


१०० % फेरीवाला क्षेत्र रस्ता 
फेरीवाल्याकरीता . 


४९ 
५० 


पंजाबराव कृषी विद्यापीठ 
चमाडीया जागा 


मुददा क्रमांक ४२ मध्ये समाविष्ट 
८७. ०० मी . ६४.०० मी . ५५६८ .०० चौ . मी . 


“ क 


५० % क्षेत्र फेरीवाला , पब्लीक / सेमी 
५० % वाहनतळा- पब्लीक 
करीता. 
७५ % फेरीवाला क्षेत्र , रस्ता 
२५ % वाहनतळा 
करीता. 


५१ 


२४५. ०० मी . 


२. ५० मी . 


६१२. ५ चौ . मी . 


गांधीसागरच्या पश्चिमे 
कडील जागा 


नागपूर : 
दिनांक ७ सप्टेंबर २०१६ . 


श्रावण हर्डीकर , 

आयुक्त , 
महानगरपालिका, नागपूर . 


ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING , STATIONERY AND PUBLICATION , PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH 
GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT PRESS, CIVIL LINES , NAGPUR - 440 001 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING , 
STATIONERY AND PUBLICATION , 21- A , NETAJI SUBHASH ROAD , CHARNI ROAD , MUMBAI 400 004 . 


